शासनाच्या मालकीचे SAAT सायटेशन 
५६० एक्सएलस व्हीटी-व्हीडीडी या 
विमानाच्या देखभाळ व परिरक्षण 
कंत्राटास मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.विचासं-१६१८/प्र.क्र.३/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: २८ जुले २०२१. 


वाचा : १ मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
क्र.विचासं-१११७/प्र.क्र.२८३/२८-अ, दि.१७/११/२०१६ चे इतिवृत्त 
२) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र.विचासं-१६१८/प्र.क्र.३/२८-अ, दिनांक ८/२/२०१८ व 
दिनांक २९/२/२०१८ चे शासन शुध्दीपत्रक 
3) संचालक,विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीए/ 
एडीएम/७६६/२०२०, दि.३ डिसेंबर २०१८ 
४) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.७/७/२०२१ च्या शक्‍ती प्रदत्त 
समितीच्या क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.३/२८-अ, दि.१५/७/२०२१ चे इतिवृत्त 
प्रस्तावना : 
दिनांक १७/११/२०१७ रोजीच्या बैठकीत शक्‍ती प्रदत्त समितीने शासनाच्या मालकीच्या “सेसना 
UAC ५६० एक्सएलस व्हीटी-व्हीडीडी” या विमानाच्या देखभाल व परिरक्षणाचे कंत्राट देणेबाबत 
निविदा प्रकियेत न्युनतम ठरलेल्या इंदमार Valter प्रा.लि. या कंपनीला देखभाल व परिरक्षणाचे 
कंत्राट देण्याबाबत अनुमती दिली. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ अन्वये दरमहा रुपये ३,२९,००० -- अनुज्ञेय 
कर याप्रमाणे दिनांक १७/११/२०१७ ते १६/११/२०२० या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी देण्यास 
अनुमती देण्यात आली होती. सदर कंत्राट दिनांक १७/११/२०२० रोजी संपुष्टात आल्यामुळे संदर्भ 
क्र.३ अन्वये मुदतवाढ देण्याबाबत विमानचालन संचाळनालयाने प्रस्ताव सादर केला आहे. 
सदर कंत्राटास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


दिनांक ७/७/२०२१ रोजी झालेल्या शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीत शासनाच्या मालकीचे 
सेसना सायटेशन ५६० एक्सएलस व्हीटी-व्हीडीडी या विमानाच्या देखभाल व परिरक्षण कंत्राटास 
१ वर्षाची म्हणजेच दिनांक १६/११/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास तसेच महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनी यांच्याकडून याबाबत नवीन निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यास मान्यता देण्या आली आहे . या 
निर्णयानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

शासनाच्या मालकीच्या “सेसना सायटेशन ५६० एक्सएलस व्हीटी-व्हीडीडी” या 
विमानाच्या देखभाल परिरक्षणाचे कंत्राट “मेसर्स इंदमार एव्हीएशन प्रा.लि.”यांना दरमहा रुपये 
3,28,000 + अनुज्ञेय कर तसेच यापूर्वी मंजूर केलेल्या विमानाच्या भविष्यातील सर्व्हीसींग व 
कॉट्रक्टच्या अनुज्ञेय दरासह दिनांक १६/११/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१६१८/प्र.क्र.३/२८-अ 


२. संचालक, विमानचालन यांना हा खर्च करण्यास व मे. इंदमार vse प्रा.लि.याच्या 
समवेत करार करण्यास या द्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


३. या बाबतचा होणारा खर्च मागणी क्र.ए-४, “२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा (११४) परिवहन 
साधनांची खरेदी व परिरक्षण (००) (०२) विमान चालन विषयक सल्लागार, महाराष्ट्र शासन 
२०७० ०१५६” या लेखाशिर्षातंर्गत २७-लहान बांधकामे या उद्दिष्टाखालील सबंधित आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध अर्थसंकल्प तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. सदरहू आदेश विमानचालन संचालनालयाच्या विविध बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी मा.मुख्य 
सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळी कार्यरत असलेल्या शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.७.०७.२०२१ रोजी 
झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०७२८१२१२३६६४०७ असा आहे. हे 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Mahesh Kisan एप 


A, 
67903766०2, 


General 
32, st=Ma 


harashtra, 
ac7 5fOfd9db44be48f 


serialNumber=495c75b4c173c81f308bd63a1b33a5da4ea131ed182 
a V h a d44ea1b502ab4662e9810, cn=Mahesh Kisan Wavhal 


Date: 2021.07.28 12:19:12 +05'30' 


(म.कि.वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 

२. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), मंत्रालय, मुंबई 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


